कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गात पदोन्नती. 
(निवडसूची वर्ष २०२२-२३) 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन Aa क्रमांकः कृषिआ १०२३/प्र.क्र.२५६(भाग-१)/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख : ३० ऑगस्ट, २०२४ 


संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दि.०७ मे, २०२१ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि.१४.०७.२०२१ 
३) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.पीआरएन/कृआ/कृअ.पदो/२०२२/आस्था-४/२९५३५/२३, 
दि.०९.०९.२०२३ 
8) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/कृ.अ./पदो./प्र.क्र.२३८/आस्था-४/३५६६/२०२४, 
दि.०१.०२.२०२४ 
५) कृषि व पदुम विभाग, शासन आदेशा क्र. कृषिआ १०२३/प्र.क्र.२५६(भाग-१)/१६ओ, दि.०१.०३.२०२४ 


शासन आदेश -: 

कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) (वेतनश्रेणी एस-१३ रु.३५,४००-१,१२,४००) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना 
निवडसूची वर्ष २०२२-२३ नुसार महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) (एस-१५ रु.४१,८००-१,३२,३००) या 
संवर्गात त्यांना वाटप झालेल्या महसूली विभागात व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने पुढील अटींच्या अधीन राहून 
निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देऊन त्यांची स्तंभ-५ नुसार पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यास झासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. | ज्येसूची . उमेदवाराचे नाव विभागीय संवर्ग पदोन्नतीने द्यावयाची 
क्रमांक वाटप नियमानुसार पदस्थापना 
मिळालेला महसुल 
विभाग 

Pa | २ ३ FB पु 

रि २७८१ | पेकम अमोल अशोकराव, | छत्रपती संभाजी कृषि अधिकारी, जिल्हा 
कृषी पर्यवेक्षक , जिल्हा | नगर अधिक्षक कृषि अधिकारी (गुनि), 
बीज प्रमाणिकरण यंत्रणा, नांदेड 
परभणी (श्री.गिरी यांच्या बदलीने रिक्‍त 

होणाऱ्या पदावर) 


२. सदर पदोन्नती ही सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहून तसेच मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात/मा.उच्च न्यायालयात /मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात प्रलंबित इतर याचिकांमधील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
Red पदांवर ज्येष्ठतेने देण्यात येत आहेत. 


३. सदर पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्यामुळे पदोन्नतीच्या दिनांकापासून सेवाज्येष्ठतेचा हक्क 
सांगता येणार नाही. 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२३/प्र.क्र.२५६(भाग-१/१६ओ 


४. संबंधित कृषि पर्यवेक्षक यांनी महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) पदावरील तात्पुरती पदोन्नती 
नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, झासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, 
दि.१२.०९.२०१६, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.१५९/का.१२, 
दि.०१.०८.२०१९ मधील तरतूदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांचे नाव सन २०२२-२३ च्या निवडसूचीतून काढून 
टाकण्यात येईल आणि पुढील दोन वर्षी (सन २०२३-२४ व २०२४-२५) होणाऱ्या निवडसूचीमध्ये त्यांच्या नावाचा 
विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत (सन २०२५-२६) कृषि अधिकारी पदावरील तात्पुरत्या 
पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 


५. सदर अधिकाऱ्यांची कृषि अधिकारी पदावरील तात्पुरती पदोन्नती ही सदर अधिकाऱ्यांविरुध्द प्रस्तुत 
आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या 
धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


६. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांचा सध्याच्या पदाचा पदभार विभागातील निकटतम ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडे 
सोपवून तात्काळ पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. तसेच पुढील बाबही निदर्शनास आणण्यात येते की, सा.प्र.वि. 
शासन अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१ मधील तरतुदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी सदर arear निर्गमित 
झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसात पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 


७. आयुक्त (कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे sear तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे 
८. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८३०१९१६१५५२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PRASHANT RAMESH PIMPALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF 


DEPARTMENT, 


PRASHANT RAMESH PIMPALE ree pane pres 7; eran f9f3e78de039be6cabb44929032 


INumber=C9FCOE76E9081 9F 7F6D29D043A3E393D7982322683A082D04E 
DA26B7264E4837, cn=PRASHANT RAMESH PIMPALE 


(प्रशांत र. पिंपळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अप्पर मुख्य सचिव 
२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
८. उप सचिव (१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक 
१०. संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/उपविभागीय कृषि अधिकारी 
११. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१२. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१३. सर्व संबंधित अधिकारी 
१४. निवड नस्ती/१६-ओ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


